प्रस्तावना : 


रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा 
प्राधिकरण अंतर्गत विविध तज्ञाची नेमणूक व आवश्‍यक 
साधनसामुग्री पुरविण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राकिप- २०१८/प्र.क्र.१११ /सां.का.३ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक: टीडीसी-२०१६/३/ 
प्र.क्र. २२९/पर्यटन, दिनांक ३१ मार्च, २०१७. 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक: टीडीसी-२०१७/१०/ 
प्र.क्र.९८४/पर्यटन, दिनांक २० डिसेंबर, २०१७. 
३) जिल्हाधिकारी, रायगड तथा सदस्य सचिव, रायगड किल्ला व परिसर विकास 
पर्यटन आराखडा प्राधिकरण यांचे अशा. पत्र क्र. नियोजन/कार्या -५/१२५९, 
दिनांक २२ मे, २०१८. 


रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकास आराखडयास उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार 
मान्यता देण्यात आली आहे. तद्नंतर उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील शासन निर्णयानुसार मा. श्री. संभाजी शाहू, छत्रपती, 
संसद सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकास आराखडा प्राधिकरण स्थापन 
करण्यात आले आहे. उपर्निदिष्ट क्र.३ येथील अर्धशासकीय पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, रायगड तथा सदस्य सचिव, 
रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरण यांनी विनंती केल्यानुसार, रायगड किल्ला व परिसर 
विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरणांतर्गत "प्रकल्प नियोजन, मुल्यमापन व संनियंत्रण कक्ष" स्थापन करण्यास व 
त्याकरीता सल्लागाराच्या सेवा व कर्मचारीवृंद उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या 
संदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


(१) रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरण अंतर्गत विविध कामांच्या अंमलबजावणी 
करीता खालील प्रकारचा प्रकल्प नियोजन ,मुल्यमापन संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे . 
अ.क्र पदाचे नाव पदांची 
संख्या 
आओ | भारतीय पुरातत्व विभागातील निवृत्त तज्ञ कमाल ६ 
बो मा. अध्यक्ष, “रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकास आराखडा प्राधिकरण” यांनी प्रस्तावित 
केलेले विशेष तज्ञ अधिकारी 
१. | सल्लागार सदस्य (पुरातत्वशास्त्र) १ 
सल्लागार सदस्य (बांधकाम वारसा) १ 
. | सल्लागार सदस्य (मध्ययुगीन इतिहास) १ 
क) मा. अध्यक्ष, “रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकास आराखडा प्राधिकरण” यांनी प्रस्तावित 
केलेला अन्य कर्मचारीवृंद 
१. | संधारण वास्तुविशारद १ 
२. | स्थापत्य अभियंता / पुरातत्वशास्त्र अभियंता १ 
३. | तांत्रिक समन्वयक q 
४. | विशेष कार्य अधिकारी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकिप- २०१८/प्र.क्र.१११ /सां.का.३ 


५. | प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांसाठी स्वीय सहाय्यक =a 
६. | शिपाई pa | 
एकूण १५ 


सदर कक्षाकरीता वरील विवरणपत्रातील “अ” व “ब” येथील तज्ञ/सल्लागारांच्या सेवा प्रथम एका वर्षासाठी 
घेण्यास समितीस याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. प्रकल्पाचे स्वरुप व सदर सल्लागार/ तज्ञ व्यक्तींचा त्या 
क्षेत्रातील अनुभव व ज्येष्ठता विचारात घेऊन, शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक- खाक्षेस- 
२०१५/प्र.क्र. २०९/ रस्ते-९अ, दि. २४.०१.२०१७ मधील प्रतिदिन मानधन दराच्या मर्यादेत राहून एक वर्षासाठी 
त्यांच्यासोबत करार करण्यात यावा. या तज्ञांना द्यावयाचे मानधन हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
उपर्निदिष्ट शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सेवाकर/नेैमित्तिक खर्च वगळून असेल. 


@ 


प्रकल्प नियोजन, मुल्यमापन व संनियंत्रण ७कक्षासाठी आवश्‍यक असलेला इतर कर्मचारीवृंद जसे, faary 
कार्य अधिकारी / स्वीय सहायक / शिपाई हे कर्मचारी थेट कंत्राटी स्वरुपात न भरता जिल्हाधिकारी, रायगड 
तथा सदस्य सचिव, रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरण यांनी आराखड्याशी 
संबंधित कार्यालयांतील कर्मचा-यांमधून उपलब्ध करुन द्यावेत अथवा अशा पध्दतीने पुरेशे कर्मचारी उपलब्ध 
न झाल्यास सदर कार्यालयांनी कंत्राट तत्वावर घेतलेल्या कर्मचा-यांमधून अशा कर्मचा-यांच्या सेवा उपलब्ध 
करुन द्याव्यात. 


@ 


प्राधिकरणाच्या कामांसंदर्भात प्रासंगिक स्वरुपात कराव्या लागणा-या दौ-यांसाठी प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष व 
सदस्यांकरीता २ डी.व्ही. वाहने जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी उपलब्ध करुन द्यावीत. डी.व्ही. वाहने उपलब्ध 
न होण्याच्या प्रसंगी वाहने प्रासंगिक स्वरुपात भाडेतत्वावर घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर 
याबाबत व्यवस्था करावी. 
रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरणांतर्गत प्रकल्प नियोजन, मुल्यमापन व 
संनियंत्रण कक्षाकरीता होणारा खर्च उपर्निदिष्ट क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर रु. २८८६.१३ लक्ष 
एवढ्या आकस्मिक खर्चाच्या तरतूदीतून व त्या मर्यादेतच करण्यात यावा. तसेच हा खर्च, मूळ आराखडा 
रक्कम रु. ६०६०८.९७ लक्ष पैकी प्रत्यक्षात होणा-या खर्चाच्या आधारे यथाप्रमाण आकस्मिक खर्च तरतूदीतून 
करण्यात यावा. 


x 


(4 


~S 


02. Blamed निर्णय नियोजन विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९१/१८/१४४४, दिनांक २७.०९.२०१८ 
व वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २७२/२०१८/व्यय-१८, दि. ५.१०.२०१८ व अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक ५१४/१८/विनियम, दि. ६.१०.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१७१०५५५३५४२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात यत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2018.10.17 10:59:29 +05'30' 
(विलास थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकिप- २०१८/प्र.क्र.१११ /सां.का.३ 


३. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व) 

४. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

५. मा. विरोध पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा 

६. मा. विरोध पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद 

७. मा. श्री. संभाजी शाहू, छत्रपती, संसद सदस्य 

८. महाराष्ट्रातील सर्व सन्माननीय लोकसभा व राज्यसभा सदस्य 

९. महाराष्ट्रातील सर्व सन्माननीय विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 

१०. मा. मुख्य सचिवांचे सह सचिव 

११. सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव 

१२. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 

१३. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र २, नागपूर 

१४. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 

१५. जिल्हाधिकारी, रायगड 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई 

१७. श्री. रघुजीराजे आंग्रे, उपाध्यक्ष, श्री. शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ, पुणे 

१८. श्री. पांडुरंग बलकवडे, सरकार्यवाह, श्री. शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ, पुणे 

१९. श्री. सुधीर थोरात, कार्यवाह, श्री. शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ, पुणे 

२०.श्री. जयसिंगराव पवार, इतिहास संशोधक, कोल्हापूर 

२१. श्री. भगवान चिले, दुर्ग अभ्यासक, कोल्हापूर 

२२. श्री. राम यादव, इतिहास अभ्यासक, कोल्हापूर 

२३. श्री. प्रभाकर देशमुख, सेवानिवृत्त विभागीय आयुक्‍त 

२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड 

२५. प्रादेशिक संचालक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पश्चिम विभाग, सायन किल्ला, सायन, मुंबई 

२६. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई 

२७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड किल्ला व परिसर विकास आराखडा विशेष 
कक्ष, रायगड-अलिबाग 

२८. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 

२९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

३१. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

३२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड- अलिबाग 

३३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची सर्व कार्यासने 

३४. निवडनस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


